केंद्र शासनाच्या धोरणा नुसार राष्ट्रीय मानसिक 
आरोग्य कार्यक्रमा अंतर्गत राज्यातील प्रादेशिक 
मनोरुग्णालयामध्ये व शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालयामध्ये मानसिक आरोग्याशी संबंधित 
अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रामरु २०१६/ प्र.क्र. २/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: १६ सप्टेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

मानसिक आजार ही आजची मोठी समस्या आहे. या सामाजिक समस्येचे गांभीर्य जाणून केंद्र शासनाने 
ऑगस्ट १९८२ मध्ये राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची सुरुवात केली. राज्यातील पुणे, ठाणे, नागपूर व 
रत्नागिरी प्रादेशिक मनोरुग्णालयांमार्फत राज्यातील मानसिक रुग्णांना मानसिक आरोग्य सेवा पुरविण्यात 
येतात. देशामध्ये मानसिक आरोग्यांशी आवश्‍यक असणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ याची afters कमतरता 
असल्याने १२ व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत मानसिक आरोग्य 
विशोषज्ञांच्या मनुष्यबळामध्ये वाढ करण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्यात आल्या असून सदर योजनेबाबतच्या 
मार्गदर्शक सूचना दि.२४ जून,२०१५ च्या पत्रान्वये निर्गमित केल्या आहेत. यामध्ये ज्या ठिकाणी मानसिक 
आरोग्याशी संबंधित पायाभूत सूविधा उपलब्ध आहेत त्या ठिकाणी मानसिक आरोग्याबाबतचे अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी Centre of Excellence स्थापन करुन तेथे पदव्युत्तर विभाग सुरु करण्याबाबत व त्याचे 
बळकटीकरण (Strengthening PG departments in Mental Health Specialities Scheme-B) करुन 
प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करणे अपेक्षित आहे. 

सेंटर ऑफ एक्सलंसची भूमिका:- 

मानसिक आरोग्य सेवा पुरविण्याकरिता कौशल्यपुर्ण मानसिक आरोग्य कर्मचारी व विशोषज्ञाची 
कमतरता भरुन काढण्यासाठी खालील अभ्यासक्रम / तुकडी वाढ सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. 

१) एम. डी सायकिअँट्री 

2) एम फिल (क्लिनीकल सायकॉलॉजी) 

3) एम फिल (सायकियाट्रिक सोडल वर्कर) 

8) डिप्लोमा इन सायकियाट्रिक नर्सिंग 

योजनेचे लाभ :- या योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीतून प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या पायाभूत 
सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून राज्यातील मानसिक आरोग्य सेवेशी संबंधित तज्ञ मनुष्यबळ व 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामरु २०१६/ प्र.क्र. २/आरोग्य ३अ 


निमवैद्यकीय मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असल्याने अधिकाधिक लोकांना मानसिक आरोग्य सेवेचा लाभ प्राप्त 
होणार आहे. 

केंद्र शासनाने सदर योजनेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना दि.२४ जून,२०१५ च्या पत्रान्वये 
निर्गमित केल्या आहेत. सदर योजनेसाठी केंद्र व राज्य हिऱ्याचे अर्थसहाय्याचे प्रमाण ६० : ४० असे आहे. त्यास 
अनुसरुन सदर योजनेअंतर्गत प्रादेशिक मनोरुग्णालय पुणे,ठाणे व नागपूर येथे Centre of Excellence 
स्थापन करण्यासाठी रुपये ५.७४८ कोटी निधीस मंजूरी दिली असून केंद्र शासनाने दि.२४.२.२०१६ च्या 
पत्रान्वये केंद्र हिस्सा रुपये २.२५ कोटी पहिला हप्ता वितरीत केलेला आहे. केंद्रशासनाकडून या योजनेबाबतचे 
राज्याचे प्रस्ताव अद्याप स्विकारण्यात येत आहेत. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्या परस्पर सहकार्याने ७878 of Excellence 
ची स्थापना करुन मानसिक आरोग्याशी संबंधित शैक्षणिक अभ्यासक्रम सुरु करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने 
दिनांक ९.९.२०१९ च्या बैठकीत मंजूरी दिली असून त्या SAVIN Centre of Excellence स्थापन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या Centre of Excellence या योजनेंतर्गत @) एम.डी सायकिअँट्री हा पदव्युत्तर 
अभ्यासक्रम पुणे व नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात तेथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या 
सहकार्याने वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागामार्फत सुरु करण्यास आणि (ब) प्रादेशिक मनोरुग्णाळय 
पुणे,ठाणे व नागपूर येथे सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत १) एम फिल क्लिनिकल सायकॉलॉजी २) एम फिल 
सायकिअँँट्रीक सोशल वर्कर ३) डिप्लोमा इन सायकिअँट्रीक नर्सिंग हे तीन अभ्यासक्रम सुरु करण्यास पुढील 
प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अभ्यासक्रमांबाबतचा तपशील :- 
(आओ) 
अ.क्र. अभ्यासक्रमांचे नाव प्रस्तावित विद्यार्थी संख्या 
शासकिय वैद्यकिय | झासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय पुणे व | महाविद्यालय नागपूर 
प्रामरु पुणे व प्रामरु नागपूर 
हि एम. डी सायकिअँट्री २ २ 
(वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत सुरू 
करावयाचा अभ्यासक्रम) 

एकूण २ २ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामरु २०१६/ प्र.क्र. २/आरोग्य ३अ 


(ब) 
अ.क्र. अभ्यासक्रमांचे नाव प्रस्तावित विद्यार्थी संख्या 
प्रा.म.रु. प्रा.म.रु.पुणे प्रा.म.रु.नागपूर 
ठाणे 
१, एम फिल क्लिनिकल सायकॉलाजी (प्रामरु) ८ |e :| 
२. एम फिल सायकियाष्गरिक सोडल वर्कर (प्रामरु) po | ८ 
३. डिप्लोमा इन सायकियाट्गरिक नर्सिंग (प्रामरु) २० २० a: ae 
एकूण 2¢ ३६ ८ 


२. rar yew 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय पुणे,ठाणे व नागपूर येथे Centre of Excellence च्या माध्यमातून 
वरीलप्रमाणे अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी इमारत उपलब्ध आहे. सदर अभ्यासक्रमांसाठी मनोरुग्णालयातील 
आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधील काही इमारतींची दुरुस्ती करुन घेण्यात येईल. वरील 
अभ्यासक्रमाकरीता उमेदवारांकडून शिक्षण शुल्क आकारण्याचे प्रस्तावित असून त्याद्वारे दरवर्षी अंदाजे रुपये 
२८,८०,०००/-इतका निधी प्राप्त होण्याची ATTA आहे. याबाबतचा तपज्ञील पुढीलप्रमाणे :- 


( रुपये) 
एमडी सायकिअँट्री. | एम फिल क्लिनिकल | एम फिल | डिप्लोमा ड्न 
शुल्क प्रती विद्यार्थी | सायकॉलॉजी सायकिअँट्रीक सायकिअँट्रीक नर्सिंग 
प्रती वर्ष रु. | शुल्क प्रती विद्यार्थी | सोशल वर्कर शुल्क प्रती विद्यार्थी प्रती 
प्रादेशिक | ६०,०००/- प्रती वर्ष रु. | शुल्क प्रती विद्यार्थी | वर्ष रु. २०,०००/- 
अं.क्र मनो ८०,०००/- ut वर्ष रु. एकूण 
रुग्णालय ३५,०००/- 
जागा | एकूण जागा | एकूण जागा | एकूण जागा | एकूण वार्षिक 
वार्षिक वार्षिक वार्षिक शुल्क 
शुल्क शुल्क शुल्क 
Pas, =| पुणे २ १,२०,००० (6 §, 80,000 (6 2,€0,000 २० ४,००,००० १४,४०,००० 
Q ठाणे डिक [-—- ८ ६,४०,००० डिञा St २० ४,००,००० १०,४०,००० 
३ नागपूर २ १,२०,००० |---| |---| ८ २,८०,००० |---| f--- %,00,000 
शिक्षण शुल्का पोटी प्राप्त होणारा एकूण वार्षिक निधी | २८,८०,००० 


३ आवर्ती/ अनावर्ती खर्चाच्या बाबी :- 

सेंटर ऑफ एक्सलन्स अंतर्गत सुरु करण्यात येणाऱ्या वरील अभ्यासक्रमासाठी पदनिर्मिती 
करावयाची नसल्याने पदनिर्मितीवरील आवर्ती खर्च नाही.यासाठी आवश्‍यक असणारी तांत्रिक Hares शैक्षणिक 
व तांत्रिक कुडाळ अशैक्षणिक पदे बाहययंत्रणेद्वारे कंत्राटी तत्वावर भरावायाची असल्याने सर्व खर्च अनावर्ती 
स्वरुपाचा आहे या खर्चामध्ये सद्याच्या इमारतीमध्ये आवश्‍यक बदल करणे व दुरुस्ती करणे छोट्या मोठ्या 
खोल्या बांधणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामरु २०१६/ प्र.क्र. २/आरोग्य ३अ 


अ) अतिरिक्त मनुष्यबळ यावरील खर्च :- 

प्रादेशिक मनोरुग्णालय पुणे,ठाणे व नागपूर येथे Centre of Excellence स्थापन करण्यासाठी व 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी खालीलप्रमाणे तांत्रिक Hares शैक्षणिक व तांत्रिक कुडाल अशैक्षणिक पदांची 
आव्यकता असून सदर सर्व पदे बाहय यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यात यावेत.याबाबत प्रथम वर्षासाठी 
MRAP पदे व त्यावरील वेतनाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


(रुपये लाखात) 
पुणे ठाणे नागपूर 
, वार्षिक वार्षिक वार्षिक 
पदाचे नांव अभ्याक्रम एकत्रित एकत्रित एकत्रित 
वेतन वार्षिक वेतन वार्षिक वेतन वार्षिक 
वार्षिक | पदे वार्षिक पदे वार्षिक 
प्रति- वेतन प्रति- वेतन प्रति- वेतन 
व्यक्‍ती व्यक्‍ती व्यक्‍ती 
प्राध्यापक eel al ९.०० | ९.०० al [=] | ९.०० ९.०० 
सायकॅट्री 
एम.डी. 
set ७.८० | ७.८० धि i | || ७.८० ७.८० 
सहयोगी सायकॅट्री R 
प्राध्यापक = 
ae 3 ६.६० | १९.८० ६.६० १३.२० aa ६.६० ६.६० 
कोर्ससाठी 
एम.डी. a ६.०० ६.०० ष्र ६.०० ६.०० 
सहायक सायकॅट्री न । शि न न 
प्राध्यापक = 
उतर 3 ५.४० १६.२० ५.४० १०.८० [= | ५.४० ५.४० 
कोर्ससाठी 
क्लिनीकल 3 ३.६० | १०.८० ३.६० १०.८० च्च | a 
सायकोलॉजी 
सायकियाष्ररिक ३ ३.६० | १०.८० ai t= | 3 ३.६० १०.८० 
सोडल वर्कर 
नसिग टयुटर २ ३.०० | ६.०० 3.०० ६.०० शनि [= शिडी 
डाटाएंट्री १.२० १.२० १.२० १.२० Ba १.२० १.२० 
ऑपरेटर 
अकाऊंट कम १.८० १.८० १.८० १.८० [1 १.८० १.८० 
टायपिस्ट 
एकूण १९ ८९.४० a q ४३.८० [= ४८.६० 


पुणे, ठाणे, व नागपूर येथील एकूण वार्षिक खर्च रुपये --१८१.८० 
(अक्षरी रुपये एक कोटी एक्याऐशी लक्ष ऐंशी हजार) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामरु २०१६/ प्र.क्र. २/आरोग्य ३अ 


ब) बांधकाम दुरुस्ती व इतर बाबींवरील खर्च:- 


अ.क्र | संस्थेचे नाव अभ्यासक्रमांचे नाव बांधकाम व | अध्यापकाचे | एकूण | केंद्र राज्य 
साधन मानधन हिस्सा | हिस्सा 
सामुग्री (६०%) । (४०%) 
es 2 3 f= 4 & वि. अब ८ 
१ शासकीय वैद्यकीय | ara डी सायकिअँट्री | ०.५० ०.४७९७ ०.९७९७ | १.२५ १.१४९६ 
महाविद्यालय, पुणे | (वैद्यकीय शिक्षण विभागा 
व नागपूर मार्फत सुरू करावयाचा 
अभ्यासक्रम) 
२ प्रादेशिक बोएम फिल क्लिनिकल | ०.५० ०.४६७४ ०.९६७४ 
मनोरुग्णालय पुणे | सायकॉलॉजी 
क)एम.फिल ०.५० ०.४६७४ ०.९६७४ 
सायकिअँट्रीक सोडल 
वर्कर ०.५० ०.३६९० ०.८६९० 
3 डिप्लोमा इन 
सायकिअँट्रीक नर्सिंग 
(अ) एकूण २.०० १.७८३५ ३.७८३५ | १.२५ १.१४९६ 
प्रादेशिक anya. फिल क्लिनिकल | ०.५० ०.४६७४ ०.९६७४ | ०.५० ०.५६८ 
मनोरुग्णालय ठाणे | सायकॉलॉजी 
बोडिप्लळोमा इन | ०.५० ०.३६९० ०.८६९० 
सायकिअँट्रीक नर्सिंग 
(ब) एकूण न्न ०.८३६४ १.८३६४ | ०.५० ०.५६८० 
प्रादेशिक ओएम डी सायकिअँट्री ०.५० ०.४७९७ ०.९७९७ | ०.८७२४ | ०.५८१६ 
मनोरुग्णालय बो एम फिल | ०.५० ०.४६७४ ०.९६७४ 
नागपूर सायकिअँट्रीक सोडल 
वर्कर 
(क) एकूण न ०.९४७१ १.९४७१ | ०.८७२४ | 0.429§ 
(अ) + (ब) -- (क) एकूण | ४.०० | ३.५६७० ७.५६७० | २.६२२४ । २.२९९२ 
४. सदर योजनेसाठी केंद्र व राज्य fossa अर्थसहाय्याचे प्रमाण ६० : ४० असे आहे. प्रादेशिक 


मनोरुग्णालय,पुणे,ठाणे व नागपूर या ठिकाणी सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्याच्या योजनेसाठी, पहिल्या 
२ वर्षाकरीता एकूण रु.५.७४८ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी go टक्‍के केंद्र हिऱ्यापोटी केंद्र 
शासनाने दि.२४ फेब्रुवारी, २०१६ च्या पत्रान्वये प्रादेशिक मनोरुग्णालय पुणे- रु. २.८७४ कोटी, प्रादेशिक 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामरु २०१६/ प्र.क्र. २/आरोग्य ३अ 


मनोरुग्णालय ठाणे रु. १.४२ कोटी, प्रादेशिक मनोरुग्णालय नागपूर रु.१.४५४ कोटी निधी मंजूर केला आहे. या 
योजनेसाठी ६०% इतक्या RATAN केंद्र शासनाने रु.३.४४८८ इतका निधी प्रथम दोन वर्षांसाठी उपरोक्त 
पत्रान्वये मंजूर केला असून सदर निधीपैकी रु.२.२५ कोटी इतका निधी वितरीत केला आहे. उर्वरित ४०% राज्य 
हिउ्ड्यानुसार रु.२.२९९२ कोटी इतका अतिरिक्त आर्थिक भार राज्यास प्रथम दोन वर्षाकरिता उचलावा लागणार 
आहे. तसेच तिस-या वर्षापासून राज्य शासनास १०० Cah म्हणजे रु. १८१.८० लक्ष इतका आर्थिक भार 
मनुष्यबळासाठी लागणारे वार्षिक मानधन यावर होणार आहे. 

सदर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी वरील तीन मनोरुग्णालयामध्ये कंत्राटी पध्दतीने अशैक्षणीक (Support 
Staff) पदाची कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात यावी. वरील खर्च व इतर खर्च शैक्षणीक शुल्कातून अदा करण्यात 
यावा. 

५. एम.डि.सायकिअँट्री हा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पुणे व नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात 
सुरु करण्याची कार्यवाही वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने करावी. 


६. हा शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनैपचारीक संदर्भ क्रमांक १९५/१४७२, दिनांक १२.११.२०१८ व 
वित्त विभागाच्या अनैपचारीक संदर्भ क्रमांक ६/२०१९/व्यय-१३ दिनांक ७.१.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमती 
नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८३०१४५७४५७३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
p i a d | M postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c94 
703436c07cda664672d20607766dc59d34 


5b, 

serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b86 
a a V eC 9fa2e5835af2 15c6a80eae8f70eaf87b0cf68 

१6३, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2019.09.16 16:14:51 +05'30' 


(प्र.मो.बळकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुंटुंब कल्याण, महाराष्ट्र राज्य. 
मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुंटुंब कल्याण, महाराष्ट्र राज्य. 
मा. मुख्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc “७ A  -0 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामरु २०१६/ प्र.क्र. २/आरोग्य ३अ 


५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

७. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

८. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), १/२ , मुंबई / नागपूर 
qo, आयुक्त, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

११. संचालक (१/२), आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई. 

१२. अतिरिक्त संचालक, (मानसिक आरोग्य) आरोग्य सेवा, संचालनालय, मुंबई 
१३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

१४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ ठाणे/ पुणे /नागपूर 

. निवडनस्ती (आरोग्य 3-37) 


-0 
— 
es 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


